सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ९ ] मंगळवार , दिनांक १० मार्च २०१५ : फाल्गुन १९, शके १९३६ 


[किंमत ५.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 

जाहीर सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम ,१९६६ चे कलम २८( ४) नुसार 


जा .क्र . प्रावियो उस्मानाबाद ( वा. ह.)/ सहसंऔ/ ३८८ दि .७/ ३/ २०१५ 
उस्मानाबाद नगरपरिषेदीची हद्दवाढ शासन नगर विकास विभागाकडील 
निर्णय क्र . जीइएन - १०२००३/ २३०/ प्र. क्र .- २१/ २००३/ नवि - १६ , दि . १४ मार्च 
२००८ अन्वये मंजुर करण्यात आली असुन ती दि .१४मार्च २००८ पासुन 


अंमलात आलेली आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ व कलम ३४ मधील तरतुदीनुसार उक्त 
वाढीव क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक असल्याने उक्त 
वाढीव हदीच्या क्षेत्राचा नियोजनबध्द विकास करण्यासाठी उस्मानाबाद 
नगर परिषदेने ठराव के - २४१ दि .१७/ ०५/ २००८ , अन्वये सदर वाढिव क्षेत्राची 
विकास योजना तयार करण्याची इरादा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २३( १ ) व कलम ३४ अन्वये जाहीर 
केला, व तसेच त्याबाबतचे शुध्दीपत्रक ठराव क्र . २१७ दि . २० / ०९ / २०१३ , 
रोजी प्रसिध्द केले आहे.त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये 
दि .२८/ ०८/ २००८ रोजी शुध्दीपत्रक दि .०३ / १०/ २०१३ रोजी प्रसिध्द झाले 
आहे.त्याच प्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरुन 
उस्मानाबाद नगर परीषदेने नगर रचनाकार, उस्मानाबाद शाखा, उस्मानाबाद 
यांची उस्मानाबाद शहराच्या वाढीव हद्दीतील क्षेत्रासाठी प्रारुप विकास 
योजना तयार करण्यासाठी नगर रचना अधिकारी म्हणुण आदेश क्रं . 
११३० , दि . ०८ / ०२/ २०१० अन्वये नेमणूक केली. 


उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम२६( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिध्द करणेची मुळ मुदत दि .४/ ४/ २०१३ पर्यंत व 
तद्नंतर सहा महिन्यांचे वाढीव मुदतीसह दि .४/ १०/ २०१३ पर्यंत होती . 
तथापी उस्मानाबाद नगरपरीषदेने दि . ४/ ४/ २०१३ पर्यंत उक्त विकास 
योजना उक्त अधिनियमच्या कलम २६ अन्वये प्रसिध्द केली नाही. नियोजन 
प्राधिकरणाने उपरोक्त नमुद विहीत मुदतीत कार्यवाही न केल्यास सदर 
बाबतीत नियोजन प्राधिकरणाने आपल्या कर्तव्यामध्ये कसुर केली असे 
समजुन उक्त अधिनियमाचे कलम २१( ४क ) मधीत तरतुदी नुसार सदर 
मुदत संपुष्टात येताच उक्त विकास योजना शासनास सादर करेपर्यतची 
पुढील कार्यवाही करण्यास संबधीत विभागीय सहसंचालक/ उपसंचालक , 
नगर रचना किंवा त्यांनी नेमलेल्या सहाय्यक संचालक, नगर रचना 
यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा अधिकाऱ्याकडुन पुढील कार्यवाही 
पुर्ण करुन घ्यावयाची आहे. उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त विकास 
योजना उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१ ) अन्वये विहित मुदतीत प्रसिध्द 
करणेची कार्यवाही न करुन त्यांचे कर्तव्यात कसुर केली आहे, असे मत 
झाल्यामुळे उपसंचालक , नगर रचना, औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद 
यांनी त्यांचेकडील आदेश क्र . प्रा .वि . यो . उस्मानाबाद ( वाढीव हदद्)/ अ.नियुक्ती/ 
उसंऔ/ १८६२ , दि.३०/ ११ / २०१३ अन्वये नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिकाराचा 
वापर करणेसाठी व अनुषंगीक कर्तव्ये पार पाडणेसाठी तसेच विकास 
योजना संदर्भाने कलम २६ , २८ व ३० या संदर्भाने आवश्यक वैधानिक 


औ. भाग १ अ ( असा)- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, १० मार्च २०१५ : फाल्गुन १९ , शके १९३६ 


भाग १ अ - असाधारण 


कार्यवाही पुर्ण करणेसाठी व सदर विकास योजना शासनास मंजुरीस्तवसादर 
करणेसाठी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २१( ४ क ) अन्वये उपसंचालक , नगर 
रचना, औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांची अधिकारी म्हणुन नियुक्ती केली . 


तीन तज्ञ व्यक्तीची नियोजन समीती गठीत केली. उक्त नियोजन समितीने 
त्यांचा अहवाल दि .९ / १/ २०१५ चे पत्रान्वये नियुक्त अधिकारी , विकास 
योजना उस्मानाबाद ( वा . ह.) तथा सहसंचालक , नगर रचना, औरंगाबाद , 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांना सादर केला आहे . 


नियुक्त अधिकारी यांनी नियोजन समीतीच्या अहवालावर साकल्याने 
विचार करुन उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) अन्वये काही बदल 
करुन उस्मानाबाद शहराच्या वाढीव हद्दीच्या प्रारुप विकास योजना 
अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्याचे 
दि . ७.३. २०१८ रोजीच्या ठराव क्र . ३ अन्वये ठरविले आहे . 


उक्त आदेशानुसार उस्मानबाद शहराची वाढीव हद्दीची प्रारुप विकास 
योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २१ 
( ४ क ) अन्वये नियुक्त अधिकारी,विकास योजना उस्मानाबाद( वा .ह.) 
तथा सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी 
उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) नुसार दि . २२ / ७/ २०१४ रोजीच्या ठराव 
क्र . १ अन्वये प्रसिध्द केली. सदरची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग 
एक - अ असाधारण - औरंगाबाद विभागामध्ये दि . २३ / ७/ २०१४ रोजी 
प्रसिध्द झाली. सदर प्रसिध्दीकरणानंतर उक्त विकास योजनेबाबत प्राप्त 
हरकती/ सुचनांवर सुनावणी देऊन नियुक्त अधिकाऱ्यास अहवाल 
अधिनियमाच्या कलम २१(४ क ) अन्वये उपसंचालक , नगर रचना, औरंगाबाद 
विभाग, औरंगाबाद यांची अधिकारी म्हणुन नियुक्ती केली. उक्त आदेशानुसार 
उस्मानबाद शहराची वाढीव हद्दीची प्रारुप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २१ ( ४ क ) अन्वये नियुक्त 
अधिकारी,विकास योजना उस्मानाबाद( वा .ह .) तथा सहसंचालक, नगर 
रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 
२६( १ ) नुसार दि . २२/ ७/ २०१४ रोजीच्या ठराव क्र . १ अन्वये प्रसिध्द 
केली. सदरची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ असाधारण 
- औरंगाबाद विभागामध्ये दि . २३ / ७/ २०१४ रोजी प्रसिध्द झाली. सदर 
प्रसिध्दीकरणानंतर उक्त विकास योजनेबाबत प्राप्त हरकती/ सुचनांवर 
सुनावणी देऊन नियुक्त अधिकाऱ्यास अहवाल सादरकरणेसाठी उक्त 
अधिनियमाचे कलम २८( २ ) अन्वये उक्त विकास योजनेच्या नियोजन समीतीवर 
मा . संचालक ,नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी आदेश क्र . ५२२४ 
दि . २५ /९ / २०१४ अन्वये तीन तज्ञ शासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली.नियुक्त 
अधिकारी , विकास योजनेच्या ( वा. ह.) तथा सहसंचालक , नगर रचना, 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी ठराव क्र .२ दि२५ /११/ २०१४ अन्वये 


उक्त नियुक्त अधिकारी यांनी उक्त अधिनियमांच्या कलम २८( ४ क ) 
नुसार प्रारुप विकास योजनेमध्ये प्रस्तावीत केलेले बदल सोबतच्या यादीमध्ये 
प्रपत्र अ असे दर्शवून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदरहु बदल दर्शविणरा 
प्रारुप विकास योजनेच्या नकाशा नगर परिषद, उस्मानाबाद, नगर रचनाकार , 
शाखा कार्यालय उस्मानाबाद , मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , रुम नं . ४ , 
उस्मानाबाद व सहसंचालक , नगर रचना, औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद , 
म्हाडा बिल्डींग, दुसरा मजला बाबा पेट्रोल पंपासमोर, औरंगाबाद यांचे 
कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरीकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 


औरंगाबाद , ७ मार्च २०१५. 


सु. श्री . सुकळीकर , 
नियुक्त अधिकारी विकास योजना , 

उस्मानाबाद ( वाढीव हद्द ) 


तथा 


सहसंचालक , नगर रचना, 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० मार्च २०१५ : फाल्गुन १९ , शके १९३६ 


प्रपत्र - " अ " 


प्रारुप विकास योजना - उस्मानाबाद ( वाढीव हद्द ) 


. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २८ ( ४) अन्वये प्रस्तावित 

बदलांची यादी दर्शविणारा तपशील . 


अ. | महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर | महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचे कलम -२१ 
क्र . | रचना अधिनियमाचे कलम २६ । ( ४क ) अन्वये नियोजन प्राधिकरण तथा नियुक्त अधिकारी 
अन्वये प्रसिध्द विकास 

__ यांचा कलम २८(४) खालील निर्णय 
योजनेतील आरक्षणाचा तपशील 


एम - १ | आ . क्र . ६ - प्राथमिक शाळा व 

खेळाचे मैदान विस्तार 


एम - २ | स . क्र . ७० / ३ मधील शेती 

विभागात समाविष्ट असलेले 

क्षेत्र 
| स . क्र . ८७ मध्ये प्रस्तावित 
करण्यात आलेली आ . क्र . २७- 
दफनभूमी व आ .क्र . २८ - 
स्मशानभूमी 


एम - ३ 


आ . क्र . ६ " प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान विस्तार " 
खालील उत्तरेकडील अंदाजे ० . २० हे . क्षेत्र आरक्षणातून 
वगळून सदर क्षेत्र शेती तथा नाविकास विभागात समाविष्ट 
करण्यात येते . 
स . क्र . ७० / ३ मधील २. २० हे. क्षेत्र शेती तथा नाविकास 
विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात 
येत आहे . 
आ . क्र . २७ - दफनभूमी व आ . क्र . २८ - स्मशानभूमी 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स. क्र . ८७ मधून स्थलांतरीत 
करुन स . क्र . ८३ मध्ये स. क्र . ९० चे पश्चिम हद्दीलगत व 
विद्यमान रेल्वेस्टेशन रस्ता यामध्ये पुनर्रचित करण्यात येत 
असून स . क्र . ८७ मधील उक्त दोनही आरक्षणाखालील क्षेत्र 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
स. क्र . ६८४/ २ मधील ४. ०४ हे. क्षेत्र शेती तथा नाविकास 
विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात 

येत आहे . 
| आ . क्र . ३६ चे नामाभिधान ISHDP ऐवजी " Housing For 
| MHADA " असे दर्शवून त्याचे समूचित प्राधिकरण म्हाडा 
| दर्शविण्यात येते . 


एम - ४ स. क्र . ६८४/ २ मधील शेती 

विभागात समाविष्ट असलेले 

क्षेत्र 
एम - ५ | आ . क्र . ३६- ISHDP 

( समूचित प्राधिकरण - नगर 
परिषद उस्मानाबाद ) 


सु . श्री . सुकळीकर ) 
नियुक्त अधिकारी विकास योजना , 
उस्मानाबाद ( वाढीव हद्द ) 

तथा 
सहसंचालक , नगर रचना , 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, १० मार्च २०१५ : फाल्गुन १९, शके १९३६ 

भाग १ अ - असाधारण 
Public Notice 

provisions of section 21 (4 A ) of the Maharashtra Regional 

& Town Planning Act, 1966 , to exercise the powers of 
U /S 28 ( 4 ) of the Maharashtra Regional & 

Osmanabad Municipal Council to complete the legal 
Town Planning Act, 1966 

procedure required under section 26 ,28 & 30 of the said Act 
No. Draft D .P . Osmanabad ( A . A .)/JDTPA ’badDn/ 388 & to submit the said Development Plan to the Govt. for 
Dt. 7 . 3 . 2015 . The Govt. of Maharashtra vide Govt. sanction . 
Resolution No.GEN - 102003/230 /CR -21 / 2003 /UD - 16 , dated 
14 / 3 /20008 has extended the jurisdiction of Osmanabad 

As per said order & as per the contents of the resolution 
Municipal Council area & said extended area has came into 

no . 1 dt. 22 .7 . 2014 , officer appointed for Development Plan , 
force with effect from 14 /3 /2008 . Therefore it is necessary 

Osmanabad (additional area ) & Joint Director of Town 
to prepare the Development Plan for the said extended area 

Planning, Aurangabad Division , Aurangabad has published 
under the provisions of section 21 and section 34 of 

the Draft Development Plan of Osmanabad ( additional area ) 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 . The 

U /s 26 ( 1) of the Maharashtra Regional & Town Planning 
Osmanabad municipal council vide Resolution No. 241,dt. 

Act, 1966 & accordingly the notice to that effect has been 
17 /5 / 2008 has declared its intention to prepare the 

published in Maharashtra Govt. Gazatte , Aurangabad 
Development Plan of extended area of Osmanabad Town 

Divisional supplement part I- A dated 23/07 /2014 on page 
under section 23 ( 1) & section 34 of Maharashtra Regional 

no . 5 to 10 . The Director of Town Planning vide order No . 
& Town Planning Act, 1966 ; a corrigendum to that effect is 

5224 Dt. 25. 9.2014 constituted a Planning Committee of 
also published vide Resolution No . 217, dt. 20 /9/2013 & 

three expert members for hearing the objections / 
accordingly the notice has been published in Maharashtra 

suggestions; received on the said Development Plan U /s 28 
Govt. Gazatte , Aurangabad Divisional supplement part I- A 

of the said Act. Thereafter the officer appointed vide 
dated 28 /08 /2008 & corrigendum dated 3 / 10 /2013. As per 

Resolution No . 2 constituted the Planning Committee . The 
the provision in section 24 of the said Act, Osmanabad 

said Planning Committee constituted U /s 28 ( 2 ) of the said 
Municipal Council, vide order No. 1130 , dt. 8/2 /2010 has 

Act after hearing the suggestions / objections to the published 
appointed Town Planner, Osmanabad Branch , Osmanabad 

Draft Development Plan received within the stipulated period 
as “ Town Planning Officer” to prepare Draft Development 

submitted its report to the officer appointed for Development 
Plan of said extended area of Osmanabad Municipal 

Plan , Osmanabad (additional area ) & Joint Director of Town 
Council. 

Planning, Aurangabad Division , Aurangabad on 09/01/2015 . 
The Original Time Limit U /s 26 (1 ) of the said Act to 

After considering the report of the Planning Committee 
publish the said Draft Development Plan of Osmanabad 

the said Officer has made certain changes U /S 28 (4 ) of said 
(Additional Area ) in Govt. Gazette was up to dt.4 /4 / 2013 

Act to the Draft Development Plan and has decided to submit 
& thereafter the extended time limit was up to 4 / 10 /2013 . 

the Draft Development Plan of Osmanabad additional area 
However Osmanabad municipal council has not published 

for sanction to Government U /S 30 ( 1 ) of the said Act vide 
the said Draft Development Plan u / s 26 of the said Act till 

resolution no . 3 dt. 7 . 3 .2015 . 
date 4 /10 /2013 . 

The list of changes made U / S 28 (4 ) by the said Officer 
If Planning Authority have not performed its duty within 

in the said Draft Development Plan are hereby published as 
stipulated time limit then the Planning Authority shall be 

Appendix - A as per the provisions of the said Act. The Draft 
deemed to have failed to perform its duty imposed upon it , 

Development Plan of Osmanabad (additional area ) showing 
as per the provision of section 21 (4A ) of the said Act, the 

the above changes is kept open for inspection of the public 
powers are exercised with the Divisional Joint Director / 

in the office of the Joint Director of Town Planning , 
Dy.Director of Town Planning to perform its duty imposed 

Aurangabad Division , Aurangabad , Second floor, Mhada 
upon it by or under the provision of this Act, and any work 

Building, Near Baba Petrol Pump , Aurangabad , office of the 
remaining to be done up to the stage of submission of the 

Town Planner, Osmananbad Branch , Central Administrative 
Draft Development Plan U /s 30 , shall be completed by the 

Building , Room No. 4 , Osmanabad & office of the Chief 
Divisional Joint Director or Dy. Director of Town Planning 

Officer, Osmanabad Municipal Council , Osmanabad on all 
& Valuation Department or an officer nominated by him 

working days during office hours . 
not below the rank of Assistant Director of Town Planning. 

Aurangabad 7 / 1/2015 

S . S . Suklikar, 
And whereas, Divisional Joint Director / Dy. Director of 

Officer Appointed for Development Plan 
Town Planning & Valuation Department is of the opinion 

And 
that the Osmanabad municipal council has failed to perform 

Joint Director Of Town Planing 
its duty imposed upon it by or under the provisions of the 

Aurangabad Division Aurangabad 
said Act, the Dy. Director of Town Planning , Dy. the 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, १० मार्च २०१५ : फाल्गुन १९ , शके १९३६ 


Appendix - " A " 


Draft Development Plan of Osmanabad (Additional Area ) 


lan 


Proposed List ofmodifications made U /S 28(4 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 


No . 


M - 1 


M - 2 


M -3 


Details of Reservation as per Proposed modifications U / S 28 (4 ) made by Officer 
plan published U /S 26 (1) of appointed U /S 21 (4A ) of Maharashtra Regional & 
Maharashtra Regional & 

Town Planning Act, 1966 
Town Planning Act, 1966 
Site No . 6 " Extension to Area admeasuring about 0 .20 Ha from northern side 
Primary School & Play of Site No . 6 " Extension to Primary School & Play 
Ground " 

Ground " is to be deleted from reservation & 

included in Agriculture / No Development zone. 
Land under Survey no . 70/ 3 Land under Survey no . 70 /3 area admeasuring about 
included in Agriculture / No 2 .20 Ha. is to be deleted from Agriculture / No 
Development zone . 

Development zone & included in Residential Zone . 
Site No. 27 “ Burial Ground " Site No. 27 “ Burial Ground" & Site No . 28 
Site No. 28 " Cremation " Cremation Ground ” in Survey no . 87 is to be 
Ground " 

shifted and relocated in survey no . 83 in between 
western boundary of survey no . 90 & existing 
Railway Station road as shown on plan & land under 
both sites in Survey no . 87 is included in Residential 

Zone. 
Land under Survey no . 684 /2 Land under Survey no . 684 / 2 area admeasuring 
included in Agriculture / No about 4 .04 Ha. is to be deleted from Agriculture / No 
Development zone . 

Development zone & included in Residential Zone . 
Site No. 36 " ISHDP." 

Site No. 36 " ISHDP” is redesignated as " Housing 
(Appropriate Authority - For MHADA " & the Appropriate Authority for the 
Municipal Council 

same shall be MHADA . 
Osmanabad ) 


M 


- 4 


M 


- 5 


( S . S . Suklikar ) 
Officer Appointed for 

Development Plan , 
Osmanabad ( Additional Area ) 

and 
Joint Director Of Town Planning, 
Aurangabad Division , Aurangabad 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


